महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एएससी-१६२०/प्र.क्र.१०८/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १९ जानेवारी, २०२१ 


शासन आदेशा 


बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालयातील लिपिक-टंकलेखक (गट-क) (सेवा प्रवेश) नियम २०१८ दिनांक 
२१ फेब्रुवारी, २०१८ व बृहन्मुंबईतीळ शासकीय कार्यालयातील लिपिक-टंकलेखक (गट-क) (सेवा Wa) 
(सुधारणा) नियम २०२० दिनांक २३ जानेवारी, २०२० अनुसार कलम ३ मधील अटींची पूर्तता करणाऱ्या 
मंत्रालयीन विभागातील खालील गट-ड संवर्गामधील कर्मचाऱ्यांना सन २०२०-२०२१ च्या तदर्थ निवडसूचीतून 
लिपिक-टंकलेखक (गट-क अराजपत्रित वेतन स्तर एस-६ - 98800-§3200) पदावर या आदेश्ाव्दारे निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत असून त्यांची तदर्थ पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना त्याच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या विभागात करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. at/ | कर्मचाऱ्याचे नाव । कर्मचाऱ्याचा सध्याचा विभाग तदर्थ पदोन्नती 
श्रीमती जात प्रवर्ग नंतरचा विभाग 
शिण २ ३ 1 eee oe षु ६ 
Pe श्रीमती सं.बा.भवारी अज महिला व बाल विकास महिला व बाल 
विभाग विकास विभाग 
२ श्री आ.ब.चव्हाण विजा(अ) जलसंपदा विभाग जलसंपदा विभाग 
(प्रतिनियुक्तीने 
चोपदार पदावर 
कार्यरत सामान्य 
प्रशासन विभाग 
कार्यासन-२१ मंत्री 
आस्थापना) 


२. उपरोक्त तदर्थ vale मा.सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक 
२८३०६/२०१७ च्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात खुला प्रवर्गात रिक्‍त असलेल्या 
पदांवर ज्येष्ठतेने देण्यात येत आहेत. 

३. मागास प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांची निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात तदर्थ पदोन्नती ही शासन निर्णय दिनांक 
२५.०५.२००४ मधील तरतूदीनुसार त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळून सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आले 
नाहीत या अटीच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. संबंधित विभागाने याची खातरजमा करावी. 


४. या आदेशान्वये तदर्थ पदोन्नत होणाऱ्या उपरोक्‍त एकूण २ कर्मचाऱ्यांविरुध्द कोणतीही विभागीय चौकशी 
सुरु नसल्याचे विभागाने कळविळे आहे. तथापि, विभागांनी सदर कर्मचाऱ्यांना लिपिक-टंकलेखक पदावर 
पदस्थापना देण्यापूर्वी विभागीय चौकश्लीबाबत खातरजमा करावी. 

५. श्रीमती सं.बा.भवारी व श्री.आ.ब.चव्हाण यांनी सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: प्रशिक्षण 
२०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९ दिनांक १९-०३-२००३, तसेच शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग 


झासन आदेडा क्रमांकः एएससी-१६२०/प्र.क्र.१०८/१४-अ, दिनांक १९ जानेवारी, २०२१. 


क्रमांक-एसआरव्ही २०१७/प्र.क्र. ४६२/कार्या-१२, दिनांक २८ मे, २०१८ व सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक 
क्र.आरटीआर १४०३/८४/प्र.क्र.५४/०३/१३, दिनांक १० मे, २००५ मधील तरतुदीनुसार संगणक अर्हता (MSCIT) 
प्राप्त केल्याचे प्रमाणपत्र या आदेशाच्या दिनांकापासून दोन वर्षाच्या आत सादर करणे आवश्‍यक आहे. 

६. संबंधित गट-ड मधील कर्मचारी यांनी लिपिक-टंकलेखक पदावरील निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपातील 
पदोन्नती न स्वीकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, झासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही- 
२०१५/प्र.क्र.३०३/कार्यासन-१२, दिनांक १२-०९-२०१६ अन्वये त्यांचे नाव सन २०२०-२०२१ च्या तात्पुरत्या 
सुधारित निवडसूचीतून काढून टाकण्यात येईल व पुढील २ वर्षी होणाऱ्या निवडसूच्यांमध्ये त्यांच्या नावाचा 
विचार न करता तिसऱ्या वर्षाच्या निवडसूचीत लिपिक-टंकलेखक पदावरील पदोन्नतीची पात्रता तपासण्यात 
येईल. 


७. हे आदेश तत्काळ अंमलात येतील, गट-ड मधून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात लिपिक-टंकलेखक पदावर 
तदर्थ पदोन्नती देण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ पदस्थापना दिलेल्या विभागात रुजू व्हावे. 


८. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०११९१७४०२९७१०७ असा आहे. हा आदेड डिजिटल 
स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Gajanan 811130 ५ 


, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5cled41ada8a72 
725a47b4f0, 


serialNumber=54b1 1b1ccbdc577d7 1dce3b313c3fef5dc2ad659e360f7 3b68 
Date: 2021.01.19 17:44:16 +05'30' 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत: 


मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, (संबंधित विभाग)(विभागामार्फत) 
अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 

सह सचिव / उप सचिव (आस्थापन), (संबंधित विभाग) 

५. संबंधित कर्मचारी (विभागामार्फत) 

६. निवडनस्ती / कार्यासन १४-अ संग्रहार्थ. 


Cc 40 A -0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


